महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः कअनि-१११६/प्र.क्र .५२/१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १९ जानेवारी, २०१९ 


संदर्भ - १) समक्रमांकाचे दिनांक ३०.०७.२०१६ रोजीचे आदेशा 
2) समक्रमांकाचे दिनांक ११.१२.२०१८ रोजीचे आदेशा 


आदेशा 

श्री. र.ना.जगताप, कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग यांच्या सेवा संदर्भाधीन क्र.१ आदेशान्वये, पर्यटन 
व सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या अधिपत्याखालील पुराभिळेख संचालनालयाच्या पुरालेखाकार, पुणे या 
कार्यालयातील सहायक संचालक या पदावर प्रतिनियुक्तीने दोन वर्षाच्या कालावधीसाठी उपलब्ध करून 
देण्यात आल्या आहेत. श्री. जगताप हे सहायक संचालक, पुराळेखाकार, पुणे या पदावर दिनांक ०९.०८.२०१६ 
पासून कार्यरत असून त्यांचा प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी दिनांक ०८.०८.२०१८ रोजी संपुष्टात आल्याने 
संदर्भाधीन क्र. २ येथील आदेशान्वये श्री.जगताप, क.अ. यांच्या प्रतिनियुक्‍्तीच्या सेवा प्रत्यावर्तित करून 
त्यांची पदस्थापना ग्रामविकास विभागामध्ये करण्यात आली आहे. 


२. या आदेशान्वये श्री.जगताप, क.अ. यांची संदर्भाधीन क्र.२ येथील आदेशान्वये ग्रामविकास विभागामध्ये 
करण्यात आलेली पदस्थापना रद्द करण्यात येत असून श्री.जगताप, क.अ. यांच्या सहायक संचालक, 
Risser, पुणे या पदावरील प्रतिनियुक्‍तीच्या काळावधीस एक वर्षाकरिता म्हणजेच दिनांक 
०८.०८.२०१९ पर्यंत अंतिम मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०११९१६४०१८०६०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Gajanan Bhimrao Gurav 


(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
श्री. र.ना.जगताप, सहायक संचालक, पुराळेखाकार, पुणे. 


१  अ-.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, नियोजन विभाग/ग्रामविकास विभाग/पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
२) सह/ उप सचिव (आस्थापना), नियोजन विभाग/ग्रामविकास विभाग , मंत्रालय, मुंबई -३२. 
3) उप सचिव (सा.कां.२), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
8) संचालक, पुराभिलेख संचालनालय, १५६, एलफिन्स्टन महाविद्यालय इमारत, महात्मा गांधी र्ग, 
फोर्ट, मुंबई 
५ निवडनस्ती/ संग्रहार्थ. 


